किशोरवयीन मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी राजीव गांधी 
योजना (सबला) (SAG) या केंद्र पुरस्कृत योजनेकरिता 
सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पीत केलेला 
निधी वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- एबावि-२०२१/प्र.क्र.११५/ का-५ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक- ०९ सप्टेंबर, २०२१. 
वाचा :- 
१. महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.एबावि-२०१८/प्र.क्र.५९/का-५, दिनांक १.२.२०२०. 
प्रस्तावना :- 
राज्यातील संपूर्ण जिल्हयांमधील ११ ते १४ या वयोगटातील सर्व शाळाबाह्य लाभार्थी मुलींचा विकास व 
सक्षमीकरण करुन त्यांना पोषण आहाराचा लाभ देणे, त्यांना पोषण व आरोग्य विषयक दर्जा सुधारणे, लाभार्थी मुलींना 
आरोग्य, स्वच्छता,पोषण, प्रजनन व लैगिक आरोग्य, कुटुंब आणि बालकांची काळजी या विषयी जाणीव जागृती 
निर्माण करणे, तसेच लाभार्थी मुलींना गृह कौशल्ये, जीवन कौशल्ये आणि व्यवसाय कौशल्ये उंचावण्याकरीता मदत 
करणे, ११ ते १४ या वयोगटातील शाळागळती झालेल्या मुलींना औपचारिक/ अनौपचारिक शिक्षण देऊन त्यांना मुख्य 
प्रवाहात आणणे, प्रचलित सार्वजनिक सेवा उदा.प्राथमिक आरोग्य केंद्र, पोष्ट,बँक,पोलीस स्टेशन इत्यादिबाबत 
माहिती पुरविणे व मार्गदर्शन करणे याकरीता किशोरवयीन मुलींकरिता योजना (SAG) ही केंद्रपुरस्कृत योजना 
राज्यातील सर्व जिल्हयातील ११ ते १४ या वयोगटातील शाळाबाह्य मुलींकरीता राबविण्यात येत आहे. 
२. सदर योजना ही राज्यात आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई या कार्यालयाकडून 
राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत पोषण आहारावरील खर्चाकरीता केंद्र व राज्य हिऱ्याच्या निधीचे प्रमाण हे 
५०: ५० आहे. सदर योजना राबविण्याकरीता सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरीता निधी वितरीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 
किशोरवयीन मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी राजीव गांधी योजना (सबला) (SAG) या केंद्र पुरस्कृत योजनेकरिता 
रकाना क्रमांक-२ मधील लेखाशीर्ष/उद्दिष्टांकरिता रकाना क्रमांक-४ प्रमाणे एकूण ₹२९०.७४ लक्ष (अक्षरी रुपये दोन 
कोटी नव्वद लक्ष चौऱ्याहत्तर हजार फक्त) इतका निधी वितरीत व खर्च करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


(रुपये लक्ष) 
al प्रधान/ लेखाशिर्ष / संगणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट अनराकल्यीय  मर्ताविन 
अंदाज वितरण 
(१) (२) (३) (४) 


१ । २२३६, पोषण आहार, 

०२, पोषण अन्न व पेये यांचे वितरण, 

१०१, विशेष पोषण आहार कार्यक्रम, 

(०७ किशोरवयीन मुलींचे सक्षमीकरण, 

(०७) (१३) किशोरवयीन मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी राजीव गांधी 
योजना (सबल) (कार्यक्रम) 

केंद्र हिस्सा ५०% (२२३६-१८०२), 

१९, आहार खर्च ५८१.५० १४५.३७ 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२१/प्र.क्र.११५/ का-५. 


id प्रधान/ लेखाशिर्ष / संगणक सांकेतांक/ sles अथसकेल्यीन प्रस्तावित 
अंदाज वितरण 
२ (०७ (१४) किशोरवयीन मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी राजीव गांधी 
योजना (सबल) (कार्यक्रम) 
राज्य हिस्सा ५०% (२२३६-१८११), 
१९, आहार खर्च ५८१.५० १४५.३७ 
एकूण ११६३.०० २९०.७४ 


३. सदर झासन निर्णय वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र. २०३/व्यय-६, दि.२४.८.२०२१ अन्वये देण्यात 
आलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०९०९१७३५४४९०३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
VARUDKAR MAHESH फय ou nons 


{496 1d98086877a404829621 1d7af97ecfd40d7967c43d20b360d8 
udonym=58C42BF9F3ABBB1C15CFBC42D0AA8503E42564DB, 


A H K R A IN '=7EBBBC3712E8D459EF90BF7AAE4EA46E9CAEBDDSOCFECDEZEE 
7CE0454FA0416A, cn=VARUDKAR MAHESH ASHOKRAO. 


Date: 2021.09.09 17:36:53 +05'30 


( महेश वरुडकर ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


मा .राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. मंत्री/राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. विरोधी पक्ष नेता (विधानसभा/विधानपरिषद), विधानभवन,मुंबई 

५. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

६. सचिव (महिला व बालविकास विभाग), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
आयुक्त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
आयुक्‍्त,एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना,नवी मुंबई. 

. सर्व जिल्हाधिकारी. 

१०. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

११. सर्व विभागीय उपायुक्‍त, महिला व बाल विकास. 

१२. सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी. 

१३. सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी/ग्रामीण/आदिवासी ). 

१४. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

१५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१६. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी मुंबई 

१७. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१८. कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का.१४७२) / वित्त विभाग (व्यय-६) मंत्रालय, मुंबई. 

१९. उप सचिव (का-४), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२०. निवड नस्ती (का-५), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


Cc Av A OO 


पृष्ठ २ पैकी २ 


